परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ 
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत योजनेच्या 
सभासदाचा सेवा कालावधीत मृत्यु झाल्यास 
त्याच्या कुटुंबियांना द्यावयाच्या सानुग्रह अनुदान 
व लाभाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : अंनियो-२०१८/प्र.क्र.१४४/टिएनटी ६ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०९ डिसेंबर, २०२१. 

वाचा - 
१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः अंनियो १००५/प्र.क्र.१२६/सेवा- ४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २००५. 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः अंनिया १००७/प्र.क्र.१८/सेवा-४, दिनांक ७ जुले, २००७ 
३) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांकः अंनियो १००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दिनांक १८ ऑगस्ट, २००९ 
8) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः अंनियो १००९/प्र.क्र.१/सेवा-४, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०१० 
५) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांकः अंनियो १००६/(२३/६/माशि २, 

दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०१० 
६) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांकः एसएसएन २०१२/(१५४/१२) /माशि २, 

दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०१३ 
७ शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः अंनियो-२०१२/प्र.क्र.९६/सेवा-४, दि.२७.०८.२०१४ 
८) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. अंनियो ३४१६/प्र.क्र.८६/१६/टीएनटी-६, 

दिनांक २० डिसेंबर, २०१७ 
९) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा ४, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१८ 
१०) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. अंनियो-२०१८/प्र.क्र.१४४/टिएनटी ६, 

दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक - 


शासन निर्णय दिनांक २०/०८/२०१९ मधील जोडपत्रामध्ये सदर योजनेची कार्यपध्दती विहित 


करण्यात AGA आहे. त्यामधील अनुक्रमांक 2) आहरण व संवितरण अधिकाऱ्योने (ODO) करावयाची 
कार्यवाही नमूद करण्यात आली आहे. सदर परिच्छेदात पुढील बाबींचा समावेडा करण्यात येत आहे:- 

"जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांचे सानुग्रह अनुदानाचे प्रस्ताव हे 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्या पडताळणीनंतर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषदा) यांनी 
त्यांच्या मान्यतेने, विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना पाठवावेत. विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी 
सदर प्रस्ताव त्यांच्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांच्या मार्फत शालेय 
शिक्षण विभागास पाठवावेत.” अशी कार्यपध्दती विहित करण्यात येत आहे. 

तसेच सदर जोडपत्रामधील अनुक्रमांक ४) प्रशासकीय विभागाने करावायाची कार्यवाही स्पष्ट 
करण्यात आली आहे. त्यामध्ये “जिल्हा परिषदेतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रामविकास 
विभागाची सहमती घेण्यात येईल.” अशी कार्यपध्दती विहिती करण्यात आली होती. त्याऐवजी "मुख्य 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अंनियो-२०१८/प्र.क्र.१४४/टिएनटी ६ 
कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषदा) यांच्या मान्यतेने अनुक्रमांक २) प्रमाणे कार्यवाही करण्यात 
येईल.", अशी तरतूद करण्यात येत आहे. 

सदर आदेश ग्राम विकास विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ०२/वित्त ५, दि. २५/०८/२०२१ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११२१०११५१०४६६२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sameer Anant Sawant 
Date: 2021.12.10 11:51:41 +05'30' 


(समीर सावंत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
४) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
५) संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई, 
६) उपसंचालक, राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण, नवीन प्रशासकीय भवन,५ वा मजला, 


मंत्रालयासमोर,मुंबई ३२, 
७) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 
८) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई, 
९) उप-मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद /नाशिक /अमरावती 
१०) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक 
११) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१३) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
१४) सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, 
१५) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 
१६) शिक्षण संचालक, (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१७ सर्व विभागीय उपसंचालक, 
१८) सर्व जिल्हयांचे वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण), 
१९) संचाळक महानगरपालिका प्रशासन,मुंबई, 
20) सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अंनियो-२०१८/प्र.क्र.१४४/टिएनटी ६ 


२१) शिक्षण निरीक्षक, बृहनमुंबई, दक्षिण/उत्तर/पश्चिम, 
२२) शिक्षणाधिकारी (सवी 

२३) सर्व जिल्हयांचे वरिष्ठ लेखा परिक्षक (शिक्षण), 
२४) शालेय शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने, 

२५) सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

२६) निवडनस्ती, कार्यासन टिएनटि-६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


